RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग 

एक - नाशिक 


विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated 3rd October 2019 


Notification 


No. SPP - 2819 / 1525 /CR - 178 /D - XIV.— In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. Il of 1974), the Government ofMaharashtra 
hereby appoints Adv . Kalpak Narayan Nimbalkar as “ Special Public Prosecutor" for conducting the 
Sessions Case No. 122 of 2016 pending before Sessions Court , Nashik which is arising out of C. R. 
No. 117 of 2016 , registered at Upanagar Police Station , district Nashik . 


His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration) Rules , 1984. 


, 


Adv. Kalpak Narayan Nimbalkar will not claim any Remuneration or Fees from the Government or 
Applicant in above mentioned case . 


The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE, 


Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


वि ( एच) ४०१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अनुसूची - एक 


जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे गोताणे 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


गट नंबर 


पो . ख . 


कलम १९ अन्वये . 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


जिल्हा धुळे 


१ 


२ 


३ 


, 


हे . आर 


हे . आर 


१०४ 


० 


०४ 


० 


०० 


० २१ 


०० 


१०३/१ , १०३/ २- अ / १ , 
१०३/ २- ब / २. 


क्रमांक भूसं/ सामान्य/ कावि -४५२ / एसआर-१३/मौजे गोताणे, ता.जि. 
धुळे/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - "एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १० 
जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


९ ८ / ३ 


० ०४ 


० ०० 


९ ८ / ५ 


O 


०४ 


० 


०० 


९ ८ / ४ 


० 


०४ 


० 


०० 


९ ८ / २ 


० ११ 


०० 


आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


९ ८ / १ 


०४ 


. 


00 


१०२/२ 


० 


०४ 


० 


०० 


३/ २- ब 


० ०१ 


० 


०० 


४ 


O 


३१ 


० 


00 


१२ 


५/१ , ५/२, ५/३, ५/४ , 


० 


00 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


, 


७/ २- ब/ २ - ड / ३ 


.. 


० १५ 


० 


०० 


७/१ 


. 


१४ 


० 


00 


२३५ 


० ०४ 


० 


00 


२३४/१ , २३४/२ 


० १५ 


० 


00 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 


७७/१, ७७/२ 


० 


०१ 


० 


00 


७८ 


० २७ 


० 


00 


सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


८१/१ , ८१/२, ८१/ ३ - अ 


० ०१५ 


O 


00 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 


८० 


० ०१ 


O 


०० 


उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 


७१/२ 


० ०५ 


० 


00 


उपलब्ध राहतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - ४ 


गट नंबर 


पो . ख . 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ‘ निरंक आहे. 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गंगाथरन डी . , 


७१/५ 


० ०५ 


० 


00 


जिल्हाधिकारी, धुळे 


७१/६ 


० १६ 


00 


धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१९ . 


७१/१ 


० ११ 


० 


०० 


७२/१ 


० १२ 


० 


०० 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये. 


७२/२ 


० १३ 


० 


00 


जिल्हा धुळे 


६६ 


० १५ 


० 


00 


६ ९ / १ , ६ ९ / ६ 


० २४ 


०० 


७०/१ 


० ०६ 


O 


०० 


७०/२ 


O 


०२ 


O 


00 


२७/ २ - क 


० १७ 


० 


०० 


.. 


२८ 


० ०३ 


० 


00 


एकूण .. 


३ ०७५ 


००० 


क्रमांक भूसं/ सामान्य/ कावि-४५२ / एसआर-२२ /मौजे कावठी, ता.जि. 
धुळे/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - “ एक ” मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ 
जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 


साक्री , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे गोताणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे 


उजव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक १ व २. 


-- 


अनुसूची - ३ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन, सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील. 


आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


अनुसूची - २ 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कावठी 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


गट नंबर 


पो . ख . 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे. 


, 


१ 


२ 


३ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे डाव्या 
कालव्यावरील थेट मायनर नंबर १५. 


हे . आर 


हे . आर 


अनुसूची - ३ 


६८७ 


० १ ९ 


० 


०० 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


६८८/१ 


० 


०७ 


०० 


६८८/२ 


० ०५ 


०० 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “निरंक 
आहे. 


६८८/३ 


० ०६ 


० 


०० 


६८८/४ 


० 


०७ 


० 


०० 


अनुसूची - ४ 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


६८ ९ 


० २६ 


० 


00 


७६४/१ 


० १६ 


०० 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


७६५ 


० २० 


00 


७७१/२ 


० २ ९ 


0 


०० 


गंगाथरन डी . , 


७ ९ १ 


० २७ 


० 


०० 


जिल्हाधिकारी, धुळे . 


७ ९ ० 


० ०५ 


० 


०० 


धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


७ ९ ३ 


० २६ 


O 


०० 


१२ 


० २० 


० 


०० 


११ 


० ०७ 


0 


00 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


१० 


.. 


० ०६ 


0 


०० 


जिल्हा धुळे 


० ३८ 


० 


०० 


८०२ 


० 


०४ 


० 


०० 


- 


८०३ 


० ३५ 


० 


०० 


८०४ 


०४ 


० 


०० 


४७ ९ 


० १३ 


० 


०० 


.. 


४८१/१ 


० १५ 


०० 


क्रमांक भूसं/ सामान्य/ कावि -४५२/ एसआर-२३ /मौजे कावठी , ता.जि. 
धुळे/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - “ एक ” मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ 
जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी 


. 


४८३ 


० ०२ 


० 


०० 


४७४/१ 


O 


०४ 


० 


०० 


४८५ 


० २२ 


० 


०० 


एकूण .. 


३ ६३ 


० ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


, 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 


साक्री, जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे , 
डाव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक ३. 


- 


अनुसूची - ३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “निरंक " 
आहे. 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे कावठी 


अनुसूची - ४ 


गट नंबर 


पो . ख . 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


हे . आर 


हे . आर 


१३१/१ 


० ०६ 


0 


०० 


गंगाथरन डी ., 


१३१/२ 


० ११ 


० 


०० 


जिल्हाधिकारी, धुळे . 


३४३/१ 


० ०४ 


० 


०० 


धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१९ . 


३४३/२ 


० ०६ 


० 


०० 


.. 


३४२/१ 


० ०३ 


० 


०० 


३४२/४ 


० ०३ 


० 


०० 


३४१ 


० 


०५ 


० 


०० 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


३२४ 


० ४१ 


.. 


0 


०० 


३२३/१ 


० ३५ 


0 


०० 


जिल्हा धुळे 


३२० 


० ४३ 


० 


०० 


२७६/१ 


० २४ 


०० 


२७६/२ 


० १ ९ 


० 


०० 


२७२ 


० १३ 


०० 


२७३ 


.. 


० २१ 


० 


00 


क्रमांक भूसं/ सामान्य/ कावि -४५२/ एसआर-२६ /मौजे कावठी , ता.जि. 
धुळे/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य , धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - “ एक ” मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ 
जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये 


२७१ 


० 


१४ 


० 


०० 


३२२ 


० ३८ 


० 


०० 


एकूण .. 


२ ८६ 


००० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


गट 


पो . ख . 


आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


नंबर 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


३५०/१ 


० ० ९ 


O 


00 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


३५०/२ 


० १८ 


० 


00 


, 


३५५ 


० २२ 


० 


00 


३५६/१ 


० ० ९ 


० 


०० 


४०३/ १ - ब , ४०३ / १ - अ 


० 


०७ 


० 


०० 


४०१ 


० ०८ 


० 


०० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


४०२ 


० ० ९ 


० ०० 


३५ ९ / १ 


० १ ९ 


० ०० 


३ ९ ७ - अ/ १ 


० १० 


० 


०० 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


३ ९ ८ 


० १५ 


० 


00 


३ ९ ५ 


० ४८ 


० ०३ 


अनुसूची - एक 


३ ९ ४ / १ 


० ३५ 


० 


०० 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे कावठी 


३ ९ १ 


० ०२ 


० 


०० 


गट नंबर 


संपादन 


पो . ख . 


३ ९ ३/ १ 


० ०२ 


० 


00 


करावयाचे 


३ ९ ३ / २ 


० 


२० 


० 


00 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३७८/१ 


० १२ 


० 


00 


हे . आर 


हे . आर 


३७ ९ / १ 


० ०६ 


० 


०० 


३३१ 


० ११ 


०० 


३७ ९ / २ 


० 


०४ 


० 


00 


३२ ९ 


० १५ 


O 


०० 


३७ ९ / ३ 


० ०५ 


O 


00 


३४८ 


० ०५ 


०० 


३८१ / २- अ/ १ 


० १४ 


० 


.. 


00 


३४ ९ / १ 


० ०५ 


० 


०० 


३८१/ २ - ब / १ 


० ०६ 


० 


00 


३४ ९ / २ - अ 


० ०६ 


० 


00 


३७३ 


० १३ 


० 


00 


३४ ९/ ३ 


० 


०७ 


० 


00 


३७४/ १ - अ 


० ०३ 


० 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची - एक 


चालू 


गट नंबर 


पो . ख . 


गट नंबर 


पो . ख . 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


३७२/२ 


० २० 


0 


०० 


१२ ९ / २ 


० ०४ 


O 


00 


३८१/ २ - ब/ ३ 


० ३४ 


० 


०० 


१२ ९ / ३ 


० ०३ 


० 


00 


६४/१/१ 


० २३ 


० 


०० 


१३०/१ 


O 


१० 


० 


०० 


६४/२/१ 


० ०२ 


० 


०० 


१३०/२ 


० ३१ 


० 


०० 


८०/१, ८०/२ 


० १३ 


० 


०० 


७७ 


० 


४० 


० 


०० 


.. 


७ ९ / १ 


० २३ 


० 


०० 


एकूण .. 


८ १३ 


० ०० 


७ ९ / ३ 


० १० 


. 


०० 


अनुसूची - २ 


९ ७ / १ , ९ ७/ २- क 


० ११ 


० 


०० 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


९ ८ - अ / १ 


० ३५ 


० 


०० 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 


९ ६ / १ 


, 


० १३ 


० 


०० 


९ ६ / २ 


० ०३ 


० 


00 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे डाव्या 
कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ . 


११७ 


० ०८ 


० 


०० 


अनुसूची - ३ 


११८/१, ११८/२ 


० १३ 


० 


०० 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


१४८ 


० २१ 


० 


०० 


१२४ / १ - क 


० १५ 


० 


०० 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " 


१२४/१ , १२४ / १ - ब , 


० ३५ 


० 


०० 


आहे. 


१२४ / २ - ब , १२४/ १ - अ . 


अनुसूची - ४ 


१२५ 


० १ ९ 


00 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


१२६/१ 


० २० 


० 


०० 


१२६/२ 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


० 


११ 


० ०३ 


१२७ 


० २० 


० 


०० 


गंगाथरन डी . , 


१२८/१ 


O 


०७ 


० 


०० 


जिल्हाधिकारी, धुळे . 


१२८/२ 


० २२ 


धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


०० 


१२ ९ / १ 


० ०२ 


0 


०० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 


चालू 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये. 


गट नंबर 


पो . ख . 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


ला . ला . 


१ 


२ 


३ 


हे . 


आर 


हे . आर 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / सामान्य/ कावि-४५२ / एसआर-४४ /मौजे मेहेरगाव , ता.जि. 
धुळे/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - " एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ 
जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “एक " मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


३६८ / १ - अ 


० ०८ 


० 


00 


३६८ / १ - ब 


० ०२ 


O 


00 


३६ ९ 


० 


२१ 


० ०२ 


३७०/१ व ३७०/२ 


० ०८ 


० ०१ 


३७०/३ 


० 


०७ 


० 


०० 


३७१ 


० २६ 


० ०३ 


३७३ 


० १५ 


० 


०० 


३७४ 


० 


१२ 


० ०१ 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


३८४/२/२ व ३८४/३/२ 


० ८७ 


O 


00 


३८४/३/२ 


० ४७ 


० ०५ 


३८१ 


० 


२७ 


० ०३ 


३८० 


० १ ९ 


० ०२ 


३४४/१ 


० १ ९ 


० 


०० 


३४४/२ 


O 


१६ 


० ०२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


३४३ 


० २१ 


० 


०० 


एकूण .. 


३ ६७ 


० १ ९ 


. 


अनुसूची - २ 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


गट नंबर 


पो . ख . 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प, तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे मेहेरगाव , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
डाव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ८ . 


ला . ला . 


१ 


२ 


३ 


अनुसूची - ३ 


हे . आर 


हे . आर 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


३६५ 


० २१ 


० 


०० 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील 
" निरंक " आहे . 


३६७ 


0 


११ 


०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


on 


अनुसूची 


४ 


अनुसूची - एक 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे खंडलाय ( बु. ) 


गट नंबर 


पो . ख . 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ‘निरंक आहे. 

गंगाथरन डी . , 

जिल्हाधिकारी, धुळे . 
धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१९ . 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


२७० 


O 


२७ 


० 


०० 


२७१/१ 


० २१ 


० 


०० 


३१० 


० २६ 


O 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


०० 


३११ 


० १८ 


० 


00 


जिल्हा धुळे 


३२०/३ 


० २६ 


० 


०० 


२ ९ ५/ १, २ ९ ५/ २ 


० १८ 


O 


00 


२ ९ ४ 


० ३२ 


० 


०० 


एकूण .. 


१ ६८ 


० ०० 


क्रमांक भूसं/ सामान्य/ कावि-४५२/ एसआर-६२/मौजे खंडलाय बु., ता.जि. 
धुळे/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - " एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ 
जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे खंडलाय ( बु . ), तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
डाव्या कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ७. 


अनुसूची - ३ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “निरंक " 
आहे. 

अनुसूची - ४ 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 

गंगाथरन डी ., 

जिल्हाधिकारी , धुळे. 
धुळे , १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


, 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 


- 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


, 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे, 
ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 
किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 


आदेश 


वाजवणे 


, 


१ 


ते 


१० 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब-१/ २०५७/ २०१९.- ज्याअर्थी, दिनांक 
सप्टेंबर २०१९ 

सप्टेंबर 

२०१ ९ रोजीपावेतो मुस्लीम धर्मीयांचा 
मोहरम सण व दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ते १२ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीपावेतो हिंदू धर्मीयांचा गणपती उत्सव साजरा करण्यात येणार 
आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक , २०१९ च्या अनुषंगाने अहमदनगर 
जिल्ह्यात व्ही.आय.पी. दौरे होण्याची शक्यता आहे . याबाबत पोलीस 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


आदेश/ ७२४२/ २०१९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ चे पत्रानुसार 
कळविले आहे 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 


, 


आवश्यक आहे . 


, 


त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणाही इसमास पुढील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 


- 


( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका, दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 


राहील . 


३ 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 


किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 


राहुल द्विवेदी, 


करणे किंवा जमा करणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी, 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचेप्रदर्शन 


अहमदनगर. 


करणे ; 


अहमदनगर , 


३ 


सप्टेंबर २०१ ९ . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 


किंवा तयार करणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९४१ 


११ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


आदेश 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


क्रमांक डीसी/कार्या ९ - ब-१/ २१ ९ ०/ २०१९.- ज्याअर्थी, आगामी 
विधानसभा निवडणूक , २०१ ९ च्या अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यात 
व्ही.आय.पी. दौरे होण्याची शक्यता आहे. तसेच दिनांक २९ सप्टेंबर 
२०१९ पासून हिंदू धर्मीयांचा नवरात्र उत्सव / सण जिल्ह्यात सर्वत्र 
साजरा होणार आहे . याबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७७२४/ २०१९ , 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ चे पत्रानुसार कळविले आहे ; 


( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


चे 


त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत, मुंबई पोलीस अधिनियम , 

१ ९ ५१ 
कलम ३७ ( १) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणाही इसमास पुढील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


, 


( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे, तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 


राहुल द्विवेदी. 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 
करणे किंवा जमा करणे 


अहमदनगर , १६ सप्टेंबर २०१९. 


-- 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


करणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे 


आदेश 


. 


- 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, 
ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 
किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१ / ४६५ ९ / २०१९.- ज्याअर्थी, नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण, उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 


वाजवणे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


. 


, 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


उपोषण चालू असते . हिंदू- मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव 
कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, 
धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०१९ ची आदर्श 
आचारसंहिता दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ पासून लागू झालेली 
असून निवडणूक काळात विविध राजकीय पक्षांकडून निवडणूक 
प्रचार संदर्भात आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे 
अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या 
असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यात दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९ चे ००.०० पासून मुंबई 
पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ (१ ) ( ३)/ ७९ ५७/ २०१ ९, दिनांक ८ ऑक्टोबर 
२०१९ अन्वये विनंती केली आहे. 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित 
पोलीस विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार 
अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, 
कर्मचारी यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित 
पोलीस विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 


, 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे. 


लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक १० ऑक्टोबर २०१ ९ चे ००.०० 
वाजेपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो 
संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची 
हद्द वगळून ) अंमलात राहील . 


, 


( क ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
बाळगणे ; 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे 


भागवत डोईफोडे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

नाशिक . 


नाशिक , 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे 


९ 


ऑक्टोबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१३ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/ २७/ सन २०१९.- श्रीमती जे . एम . परदेशी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१९ ते दिनांक १७ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . एम . परदेशी यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती जे . एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. के . मांडवगडे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८४/ सन २०१९.- श्रीमती पी . व्ही . राऊत, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
२ जुलै २०१९ ते दिनांक ८ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
७ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक २ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावोतो मख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . राऊत यांना २ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. ए. पाचारणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता. 

श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा, ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १० जुलै २०१९ . 


रे 


. 


असत्या . 


अहमदनगर , १५ जुलै २०१९ . 


३ 


- 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २४/ सन २०१९.- श्री . ए. पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १५ 
जुलै २०१९ ते दिनांक १ ९ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी. कुलकर्णी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती बी . एस . गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ११ जुलै २०१९. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८५/ सन २०१ ९.- श्री . ए. ए. पाचारणे , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १६ जुलै 
२०१९ ते दिनांक १८ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १५ जुलै 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ जुलै २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए. पाचारणे यांना 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. ए. पाचारणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . पी . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए . पाचारणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते 3 रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ जुलै २०१९. 


, 


, 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


३ 


. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३७/ सन २०१ ९.- श्री . जी . के . नंदनवार , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१९ ते दिनांक १७ जुलै २०१ ९ रोजीची 

एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . के. नंदनवार यांना १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . के . नंदनवार , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. ए. खंडाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . के . नंदनवार , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१९. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४३ (१)/ सन २०१९.- श्री . यु. पी . देवर्षी, 

३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १२ 
जून २०१९ ते १४ जून २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ जून २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ जून २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . यु . पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर . आर. देशपांडे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 

श्री . यु . पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१९ . 


. 


३ 


. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२/ सन २०१ ९.- श्रीमती आर . आर . 
देशपांडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांना दिनांक १८ जुलै २०१९ ते दिनांक २० जुलै २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ जुलै २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती आर. आर. देशपांडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . वाय शेख, १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडेस ठेवण्यात येत 
आहे. 

श्रीमती आर. आर. देशपांडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१९ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४३ (२)/ सन २०१९.- श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १५ 
जुलै २०१ ९ ते १७ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ जुलै २०१९ रोजी 
श्रीगोंदा येथील जिल्हा न्यायालयाच्या उद्घाटन समारंभानंतर ते दिनांक 
१८ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी. देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . डी. जवळगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . यु . पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१ ९. 


. 


. 


, 


, 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१९. 


- 


२ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५ ९/ सन २०१ ९.- श्रीमती आर. एस. भोसले, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१० जून २०१९ ते दिनांक १३ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक ७ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १३ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एस . भोसले यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती आर. एस. भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ७ जून 
२०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ जून २०१ ९ 
रोजीपर्यंत श्री . पी . एस . शिंदे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक १० जून २०१९ रोजीपासून 
ते दिनांक १३ जून २०१९ रोजीपर्यंत श्रीमती जे. व्ही . पेखळे 
पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला होता . 

श्रीमती आर. एस. भोसले, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१९ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६४ ( १)/ सन २०१ ९.- श्रीमती एस . एन . 
सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
८ जुलै २०१९ ते दिनांक १० जुलै २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एन. सचदेव यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती एस. एन. सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . यु. मिसाळ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 

श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १८ जुलै २०१ ९ . 


- 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६३/ सन २०१९.- श्रीमती एस. सी . निर्मळे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१ ९ ते दिनांक १७ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . सी . निर्मळे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . सी . निर्मळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . डी . 
कोळेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६४ ( २)/ सन २०१ ९.- श्रीमती एस . एन . 
सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना दिनांक 
१७ जुलै २०१ ९ ते दिनांक १९ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. एन . सचदेव यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . यु. मिसाळ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 
अहमदनगर , १८ जुलै २०१९. 


9Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/4256 /2019.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


1 
1 


Shri. G. P. Deshmukh , 

Ex-post- facto sanction to the Commuted Leave 
District Judge - 9 and Additional 

for three (3 ) days from 1st July 2019 to 3rd July 

2019 prefixing Sunday falling on 30th June 2019 . 
Sessions Judge , Nashik . 
2 Shri. R. H.Mohammed , 

Earned Leave for six (6 ) days from 15th July 2019 
District Judge- 1 and Additional to 20th July 2019 prefixing holidays falling on 13th 
Sessions Judge , Malegaon . 

July 2019 and 14th July 2019 and suffixing Sunday 
falling on 21st July 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 12th July 2019 after 

office hours to 22nd July 2019 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(II) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 


3 


1 

1 


Shri . G. P. Deshmukh , 
District Judge -9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. M. S. Bodhankar, 
District Judge -8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri. R. H.Mohammed , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri . B. S. Mahajan , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Nashik , 4th July 2019 . 


Order 


No. EST/4440 /2019.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Period 


3 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 9th July 2019 
to 12th July 2019 . 


Name and Designation 

2 
Shri . V. S. Hingne , 
Ad hoc District Judge- 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 
Shri. Y. P. Pujari , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon 


2 


Ex-post- facto sanction to the Earned Leave for 
five (5 ) days from 2nd July 2019 to 6th July 2019 
suffixing Sunday falling on 7th July 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
2nd July 2019 before office hours to 7th July 2019 
after office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 


1 


3 


1 . 


Shri. V. S. Hingne , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Shri . G. P. Deshmukh , 
District Judge - 8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik , along with the additional charge of the 
Court of District Judge - 9 , Nashik . 


2 


Shri. Y. P. Pujari , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Smt. A. M. Tamane , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division ,Malegaon . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 8th July 2019 . 


Order 


No. EST/4574 /2019.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


1 

1 


Shri. V. S. Hingne , 
Ad hoc District Judge- 1 and 
Assistant Sessions Judge, Nashik . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 16th July 
2019 to 19th July 2019 . 


2 


Shri . R. V. Bhakta , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 16th July 
2019 to 19th July 2019 with permission to leave 
headquarter. 


3 


Smt. A. M. Shah , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 18th July 
2019 to 20th July 2019 suffixing Sunday falling on 
21st July 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 17th July 2019 after 
office hours to 22nd July 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


92 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ -३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


( 11 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


1 


Shri. V. S. Hingne , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Shri . G. P. Deshmukh , 
District Judge -8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik along with the additional charge of the Court 
of District Judge - 9 , Nashik . 


2 


Shri. R. V. Bhakta , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Smt. S. S. Saste , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


3 


Shri. A. M. Shah , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri. H. U. Joshi, 
10th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
along with the additional charge of the Court of 
12th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 15th July 2019 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /4325 /2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


در 


1 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Ex - post -facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days from 1st July 2019 and 2nd July 
2019 . 


2 


Smt. R. N. Khan , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri. 


Earned Leave for three (3 ) days from 10th June 
2019 to 12th June 2019 prefixing holidays falling 
on 8th June 2019 and 9th June 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
7th June 2019 after office hours to 13th June 2019 
before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१ ९ 


(11) 


Sr. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


No. 


1 


2 


3 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt. G. K. R. Tandon , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. R. N. Khan , 


Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Igatpuri. 


Smt. L. K. Sapkal, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri. 

S. C. KHATI, 
District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 


Nashik 


Nashik , 6th July 2019 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /4400 /2019.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


در 


Smt. S. K. Dugaonkar , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for four (4 ) days from 8th July 2019 
to 11th July prefixing Sunday falling on 7th July 
2019 . 


2 


Smt. G. S. Bora , 


Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Dindori . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 8th July 
2019 to 10th July 2019 prefixing Sunday holidays 
falling on 7th July 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 6th July 2019 after 
office hours to 11th July 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


( 11) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


3 


1 


Shri. J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 
Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 
Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


2 


Smt. S. P. Kulkarni, 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Dindori . 


Nashik , 9th July 2019 . 


Order 


No. EST/4439 /2019.- The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


2 


w 


Shri. J. J. Inamdar , 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Earned Leave for three ( 3) days from 15th July 
2019 to 17th July 2019 prefixing Sunday holidays 
falling on 14th July 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 13th July 2019 after 
Lok - Adalat to 18th July 2019 before office hours . 
Ex -post-facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days from 5th July 2019 and 6th July 
2019 suffixing Sunday falling on 7th July 2019 . 


2 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


3 


1 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Shri. J. J. Inamdar, 

Smt. J. D. Hushangabade, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Judicial Magistrate , First Class, Malegaon . Magistrate , First Class , Malegaon . 
Smt. S. S. Parkhi, 

Smt. A. C. Joshi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 

Magistrate , First Class , Kalwan . 

N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Nashik , 9th July 2019 . 

Nashik . 


2 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


